उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे 
अधिपत्याखालील प्राआके/नगरपरिषद येथील 
वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची १५० अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: 22 मार्च, २०२४. 


१ शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य- 
३अ, दि.१७.१०.२०२३. 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/कक्ष- 
७अ/टे-६/उप ठाणे/वै. अ./अस्थायी पदे/सर्व पदे/सन २०२४- 
२५/१४०८-०९/२०२४, दिनांक २०.०३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील 


अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १७.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 


दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात 


आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा 


प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 


आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील १५० अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३अ 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 2023- 


२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

अ.क्र लेखाशिर्ष 

1 मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०२)- प्रादेशिक कार्यालय (२२१० 0349)” 
२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्षे “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०१४६)” 
३ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 
8 | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा-विषमचिकित्सा, ००१- संचालन व प्रशासन, (००१) (०२)- जिल्हा 
वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०१०१)” 
५. | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 
६  । मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, og सार्वजनिक आरोग्य, 
०१०- किमान गरजा कार्यक्रम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(०१) (४५) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० जी२९८) 
७ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१०४६२४)” 
८  । मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ००१ - संचालन व 
प्रशासन, ००१(०१)(०९) (२२१० ०३६२) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३अ 


९ मागणी क्रमांक आर-१, जिल्हा आरोग्य संघटना (२२१० ०३८९) 
a मागणी क्र. आर-१, २२१०- गौणशीर्ष ००१-संचाळक व प्रशासन उपशीर्ष( ०१ )(०९) 
(22900439) 


P| मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 009 - संचालन व 
प्रशासन, ००१(०१)(०९) (२२१० ५०४१) 

१२ | APT क्रमांक आर-१, ००१ - संचालन व प्रशासन १००% केंद्र पुरस्कृत योजना 
(योजनांतर्गत योजना), (०१)(०३) जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) 

१३ | मागणी क्रमांक आर-१, ०३-माता व बाल आरोग्य, (०१)(१२) प्रतिक्षमन कार्यक्रमाचा विस्तार 
(स्थानिक क्षेत्र योजनेत्तर योजना (२२११ ०६२१) 

१४ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३ 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१००३१५)” 

१५ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा , ००१- संचालन व प्रशासन, ००१ (४) - गट ब वैद्यकीय अधिकारी 
(229003199) * 

१६ । मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्षे “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ००१-संचालन व प्रशासन, (००१) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१००३१५)” 

१७ | APT क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्षे “२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ०१- मोठे प्रकल्प, ८०- सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन, ०१- 
आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास व्यतिरिक्त), (09)(02) अधिक्षक अभियंता ठाणे पाटबंधारे मंडळ 
ठाणे (२७०१ ६५५१)” 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- २१.०२.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ दिली जाणार 
नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट-अ येथील aed नमूद केलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३अ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२२१११४१८८४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARVIND 
BHIMRAO 
MORE 


(अ. भि. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक (१), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे . 

८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पालघर /ठाणे /अलिबाग(रायगड). 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/पालघर /ठाणे /अलिबाग(रायगड). 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांचेमार्फत) 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३अ 


"परिशिष्ट-अ" 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२४/प्र.क्र. १२१/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २२ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


कार्यालय, पालघर 


अ. क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
a 2 3 ee ee 
ति नगरपरिषद मधील दवाखाने ४ शि १. वैद्यकीय अधिकारी (गट-आ)-४ 
(माथेरान, रोहा, पनवेल) (माथेरान-२, रोहा-१, पनवेल-१) 
एकुण पदे-४ 
२ जिल्हा परिषद ठाणे/पाळघर षि १. वैद्यकीय अधिकारी,गट ब - (प्रत्येकी 
अधिनस्त प्राथमिक आरोग्य 4 एक) तलासरी, मलवाडा, खोडाळा, 
केंद्रातील पदे मुरबाड-शिरोसी, मुरबाड-तुळई 
एकूण पदे-५ 
३ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ८४ ति १. वैद्यकीय अधिकारी, गट अ-८४ 
रायगड,ठाणे व पालघर यांचे एकूण पदे -८४ पदे 
अधिनस्त प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील पदे 
४ जिल्हा आरोग्य अधिकारी ५७ . . जिल्हा आरोग्य अधिकारी-१ 


१ 

२. वैद्यकीय अधिकारी(साथरोग)-१ 

३. परिचारीका-१ 

४. सहाय्यक लेखा अधिकारी-१ 

५. कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी-२ 

६. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी-१ 

७. औषध निर्माता-१ 

८. आरोग्य पर्यवेक्षक-२ 

९. वरीष्ठ सहाय्यक (लेखा)-१ 

१०.वरीष्ठ सहाय्यक (आस्था)-२ 

११.कनिष्ठ सहाय्यक (आस्था)-४ 

१२.कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)-१ 

१३.शिपाई-४ 

१४.वैद्यकीय अधिकारी (जिल्हा प्रशिक्षण 
पथक)-१ 

१५.कनिष्ठ सहाय्यक-१ 


पृष्ठ ६ पैकी षु 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-३अ 


अ. क्र. 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
. जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी-१ 


२५ 


ae 


२६. 
२७. 
. सांख्यिकी अन्वेषक-१ 


२८ 


२९. 
३०. 
, कनिष्ठ सहाय्यक (आस्था)-२ 
.,वाहनचालक-२ 

, शिपाई-१ 

. जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी- 


—O 


3 


शठिपाई-१ 

आरोग्य सहाय्यक-४ 

कनिष्ठ सहायक-१ 

शिपाई-१ 

प्रशासकीय अधिकारी-१ 

सांख्यिकी सहाय्यक-१ 

सांख्यिकी अधिकारी-१ 

अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी-१ 
सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी-१ 


विस्तार सांख्यिकी अधिकारी-१ 
कनिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा)-१ 


आरोग्य सहाय्यक (पु-१ 
वरीष्ठ सहाय्यक (आस्था)-२ 


१ 


. सांख्यिकी पर्यवेक्षक-१ 
. शितपेटी तंत्रज्ञ-१ 

, कनिष्ठ सहाय्यक-१ 
Tet चालक-२ 

. आरोग्य सेवक (पु-३ 


एकूण पदे-५७ 


एकूण 


१५० 


१५० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


